एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत पूरक पोषण 
आहाराची पर्यायी व्यवस्था करणे याअंतर्गत महाराष्ट्र 
राज्य सहकारी ग्राहक महासंघ मर्या, मुंबई यांनी 
पुरवठा केलेल्या कच्चे धान्य व किराणा मालाच्या 
देयकाची अदायगी आयुक्त, एकात्मिक बाळ विकास 
सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्या स्तरावरुन करण्यास 
परवाणगी देण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः याचिका-२०१९/प्र.क्र.५/का-५ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ मे, २०१९ 


वाचा :- (१) शासन निर्णय कमांक याचिका २०१९/प्र.क्र. ५/ का-५, दिनांक ०३ एप्रिल,२०१९. 


प्रस्तावना :- 

एकात्मिक बाळ विकास योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना पुरवावयाच्या कच्चे धान्य व किराणा 
मालाचा पुरवठा करण्याकरीता आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी 
दिनांक ३०.३.२०१९ च्या आदेशानुसार महाराष्ट्र राज्य सहकारी ग्राहक महासंघ मर्या., मुंबई या 
संस्थेला दिले आहे. तथापि, महाराष्ट्र राज्य सहकारी ग्राहक महासंघ मर्या,मुंबई यांनी पुरवठा 
केलेल्या कच्चे धान्य व किराणा मालाच्या देयकाची अदायगी कोणत्या स्तरावरुन करण्यात 
यावी याबाबत स्पष्ट सूचना नसल्यामुळे पुरवठयाची देयके अदा होऊ शकली नाहीत. त्यामुळे 
सदर देयके अदा करण्याकरीता नव्याने आदेशा निर्गमीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. याकरीता पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याकरीता एकात्मिक 
बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना पुरवठा करावयाच्या पर्यायी व्यवस्थेअंतर्गत कच्चे 
धान्य व किराणा मालाचे किट पुरवण्याकरीता महाराष्ट्र राज्य सहकारी ग्राहक महासंघ मर्या, 
मुंबई या संस्थेची तात्पूरती नेमणूक आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
यांचे मार्फत करण्यात आली आहे. 
या योजनेंतर्गत महाराष्ट्र राज्य सहकारी ग्राहक महासंघ मर्या, मुंबई या संस्थेने 
लाभार्थ्यांना पुरवठा केलेल्या कच्चे धान्य व किराणामालाचा पुरवठा केल्याची देयके आयुक्‍त, 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचेमार्फत खालील पध्दतीने करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
ग्रामीण व आदिवासी विभागाकरीता 
अ) महासंघाने अंगणवाडीस्तरावर कच्चे धान्य व किराणा मालाचा 
पुरवठा केल्यानंतर देयक प्रकल्पन स्तरावर सादर करावीत. 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका-२०१९/प्र.क्र.५/का-५ 


ब) सदर देयके प्रकल्प अधिकाऱ्याने तपासून देयकामागे पास फॉर पेमेंट 
करुन उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाक) यांचेकडे सादर करावीत. 
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाक) यांनी सदर देयके तपासून 
प्रति स्वाक्षरी करुन आयुक्‍तालयास सादर करावीत. 
नागरी भागाकरीता अवलंबजावणी करावयाची पध्दत 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी नागरी यांनी देयक तपासून देयकामागे 
पास फॉर पेमेंट करुन आयुक्तालय स्तरावर सादर करावी. 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी ग्राहक महासंघ मर्या, मुंबई या संस्थेची वरील प्रमाणे प्राप्त झालेली 
देयके आयुक्‍त, एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचेमार्फत अदा करण्यात 
यावीत. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०५२८१३००४१६४३० 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Lalsing Ramch 


1, hi ht aH We And Child 
Lalsing eat 


it Department, postalCode=400032, st=Maharashtr 
b5f6c3e4855c5793924cf2a352b44266d360de02a249 


Ramchandra Guijar savmecenrecnrtcnonem ssn am 


Date: 2019.05.28 13:04:00 +05'30" 


(OT. 81. गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे उप मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. मंत्री/राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा/विधानपरिषद), विधानभवन, मुंबई. 
५) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 
) 
) 
) 


प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

सचिव (महिला व बालविकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

महासंचालक, राजमाता जिजाऊ माता बाल आरोग्य व पोषण FAs, मुंबई. 

०आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११ आयुक्‍त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई. 

१२) आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक 

93) महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय,मुंबई 

१४)सर्व विभागीय आयुक्‍त 
) 
) 
) 


ae) 


१५)सर्व जिल्हाधिकारी. 
१६)सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.(आयुक्‍त,एबाविसेयो,नवी मुंबई मार्फत) 
१७) सर्व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बा.क.),जिल्हा परिषद (आयुक्‍त,मवबावि,पुणे मार्फत) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका-२०१९/प्र.क्र.५/का-५ 


१८) सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास. 

१९)सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी, (जिल्हा परिषद). 

२०)सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी) प्रकल्प. 

29 कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी ग्राहक महासंघ मर्या., मुंबई 

22) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

२३)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


२४) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 

२५)सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२६) सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा), महिला व बाल विकास, पुणे. 

२७) कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४७२)/ वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्रालय, मुंबई. 
२८)सह सचिव/ उप सचिव, महिला व बाल विकास विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

२९) निवड नस्ती का-५, महिला व बाल विकास विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


